सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन. 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 30 वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: 30 जानेवारी,२०१३ 
संदर्भ - 


१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्रमांक: ९८६ (90) /४३९०/आठ, दिनांक ०३.०९.२०१२ चे 
पत्र. 


शासन निर्णय-- 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-२२९५/ प्र.क्र.१४९/ पोल-१०, दिनांक २० मे, 


१९९७ अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध 


आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर 


पदे ही सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाने वरील संदर्भाधीन दिनांक ०३.०९.२०१२ च्या पत्रान्वये या पदाकरिता शिफारस केलेल्या vy 


उमेदवारांपैकी खाली दर्शविलेल्या एकूण ३३ उमेदवारांची परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी 


अभियोक्ता, गट-अ या पदावर त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


अ. | नांव प्रवर्ग आयोगाने नियुक्तीसाठी | मान्य झालेला | नियुक्तीचे 

क्र. शिफारस केलेला प्रवर्ग । विभागीय संवर्ग | ठिकाण 

१ श्रीमती कोमल वि.जा.(अ) | अराखीव (म.) औरंगाबाद जालना 
विठवनाथ राठोड 

२ श्री.भारत दयाराम WAS) | AS) नाशिक कोपरगांव, 
भोईटे जि.अहमदनगर 

3 श्री.महेंद्र शांतीलाल  ।भ.ज.(बो । अराखीव नाशिक जळगांव 
फुलप 

४ श्रीमती दिपाली अराखीव । अराखीव (म, कोकण मुंबई 
म पाटील 

५ श्रीमती सुवर्णा अराखीव । अराखीव कोकण मुंबई 
विनाश कुलकर्णी 

६ श्री.जयजयराम इ.मा.व. ।इ.मा.व. औरंगाबाद नांदेड 
Hed सुर्यवंशी 

७ श्रीमती उज्वला अराखीव । अराखीव (म) पुणे सांगली 
ण्णासो चौगुले 

८ श्रीमती सीमा अराखीव =| अराखीव नाशिक कर्जत, 
निलकुमार भोसले जि.अहमदनगर 

९ श्री.राहुल लक्ष्मणराव ।इ.मा.व. | SAG. औरंगाबाद औरंगाबाद 
ळे 

शि TMS इन्सान अ.ज. अ.ज. (SIRT) नाशिक नाशिक 
ती 

ES श्री.राजकुमार नंदळाल | इ.मा.व. । SAL. (अनुशेष) अमरावती पांढरकवडा, 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


No) 


अ. | नांव प्रवर्ग आयोगाने नियुक्तीसाठी | मान्य झालेला | नियुक्तीचे 

क्र शिफारस केलेला प्रवर्ग | विभागीय संवर्ग | ठिकाण 
गुप्त जि.यवतमाळ 

१२ श्री.नितीन सुरेश अराखीव । अपंग-अल्पद्ृष्टी पुणे कराड, 
नरवाडकर जि.सातारा 

१३ श्री.रविकुमार रामदास | इ.मा.व. इ.मा.व.(खेळाडू) अमरावती वणी, 
आस्टोनकर जि.यवतमाळ 

१४ श्री.दयाराम सुरेश इ.मा.व अराखीव नाशिक चाळीसगांव, 
पाटी जि.जळगांव 

१५ श्रीमती अंजुम इ.मा.व. अराखीव (म.) पुणे इस्लामपूर, 
अब्दुलमजीद मुजावर जि.सांगली 

१६ श्रीमती रःमी रमेठा वि.मा.प्र. । अराखीव अमरावती अमरावती 
भागवत 

१७ श्री.चंद्रकांत अनिल अराखीव । अराखीव नाशिक नाशिक 
पाटी 

१८ श्री.अशोक श्रीरंग अ.जा. अराखीव औरंगाबाद अबंड, 
सुतार जि.जालना 

१९ श्रीमती सुनिता अराखीव । अराखीव (खेळाडू) अमरावती बाळापूर, 
बजरं शर्मा जि.अकोला 

२० श्रीमती प्रिती राजाराम | अ.जा. अ.जा.(म.) कोकण मुंबई 
प 

२१ श्री.दत्तात्रय रामकिसन | इ.मा.व. | अराखीव औरंगाबाद औरंगाबाद 
काठुले 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


अ. | नांव प्रवर्ग आयोगाने नियुक्तीसाठी | मान्य झालेला | नियुक्तीचे 

क्र. शिफारस केलेला प्रवर्ग । विभागीय संवर्ग | ठिकाण 

२२ श्री.प्रकाश शालीग्राम । अ.ज. ROR GEIL) नाशिक नंदुरबार 
पकाळे 

२३ श्रीमती करुणा इ.मा.व. | इ.मा.व.(म.) अमरावती अकोला 
OST महाजन 

२४ श्रीमती संगिता इ.मा.व. | SAI) नागपूर नागपूर 
मभाऊ पवार 

२५ श्री.शशिकांत रामराव | AAS) ।भ.ज.(ड) कोकण पनवेल, जि. 
3 रायगड 

२६ श्री.यशवंत भिका अ.ज. अ.ज.(अनुठोष) नाशिक भुसावळ, 
राऊत जि.जळगांव 

२७ श्री.सुधीर रामकृष्ण अ.जा. अ.जा. कोकण मुंबई 
पकाळे 

२८ श्री.अरुण रामचंद्र अ.ज. अ.ज.(अनुऱोष) नागपूर उमरेड, 
मसराम जि.नागपूर 

२९ श्री.सुश्ील मार्तंडराव । अ.जा. अ.जा. नागपूर सावली, 
म जि.चंद्रपूर 

३० श्री.प्रमोद भिकनराव ।अ.ज. अ.ज. (म) (अनुशेष) नागपूर वर्धा 
घ् 

३१ श्री.नितीन नारायण अ.जा. अ.ज.(म.) (अनुशेष) कोकण मुंबई 
पकाळे 

32 श्री.नेतीन आनंदराव |। अ.ज. अ.ज.(म.) (अनुशेष) नागपूर हिंगणघाट, 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


अ. | नांव प्रवर्ग आयोगाने नियुक्तीसाठी | मान्य झालेला | नियुक्तीचे 
क्र शिफारस केलेला प्रवर्ग | विभागीय संवर्ग | ठिकाण 
TTS जि.वर्धा 
३३ श्री.सचिन देवनाथ अ.ज. अ.ज.(म.) (अनुशेष) नागपूर राजुरा, 
ी जि.चंद्रपूर 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(१) संबंधीत उमेदवारास नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 


(२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 


(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 


(३) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 


(४ सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 


विभाग, क्रमांक : प्रशिक्षंण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये संगणक 


हाताळणी वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्यक ते प्रमाणपत्र नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून 


दोन वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत पदावरील त्यांच्या 


सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


(4) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती fest असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. अद्याप आयोगाने ४ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


पदांचा निकाल जाहीर केलेला नाही. प्रस्तुत निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांचा गुणवत्ता 


क्रमांक एकत्रितरित्या आयोगाकडून कळविण्यात येणार आहे. 


(६) नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 


मिळणार नाही. 


(७ उमेदवारांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित 


नियमानुसार वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची 


सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 


(८) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड पे-५४००/- या वेतनश्रेणीत 


वेतन मिळेल. प्रस्तुत वेतनश्रेणी उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० मधील अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहिल. परिविक्षा कालावधीमध्ये पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल व 


त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, 


सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.०४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना 


नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय रहातील. 


(९) शासनाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० वरील उच्च न्यायालयाचा 


निर्णय राज्य शासनाच्या बाजूने झाल्यास, संबंधीत उमेदवारांकडून अतिप्रदान झालेली रक्‍कम वसूल 


करण्यात येईल. त्यासाठी WIAA बाजूने उपरोक्त sora निर्णय झाल्यास, थकबाकीची 


रक्‍कम शासनास परत करण्यात येईल अशा आडायाची क्षतिपूर्ती बंधपत्रे Indemnity Bond) संबंधीत 


उमेदवारांना भरुन द्यावी लागतील. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


(१० उमेदवार जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 


कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु ahs नाहीत आणि / किंवा विहित परिक्षा / चाचण्या 


उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दळ दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य 


नसतील तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


(११) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


(१२) उमेदवारांची पदस्थापना सदर झासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्यात 


येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडून 


इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांनी घ्यावी. 


(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रं.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 


३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू राहील. 


(१४) वरील नमूद अ.क्र.१५, २२ व ३१ येथील उमेदवारांना मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित पदावर, 


त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून, तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


त्यांनी नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधीत जात 


पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहिल. 


(१५) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या 


अधिपत्त्याखालील राज्य सेवा अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम उमेदवारांना 
लागू होतील. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०२०५१२२६२८१४२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar Vishnu 


V I ay ku m ar a Vijaykumar Vishnu Dapake, C 


व्य IN, 8 = Maharashtra, 0 = GOVERNMENT 
Vis h nu D a ake OF MAHARASHTRA, OU = Home 
Reason: | am the author of this document 


Date: 2013.02.13 15:37:50 +05'30' 


(वि.वि. दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 


३) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 92 व १६-बो), मंत्रालय, मुंबई 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


६) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७ सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 


८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


१०) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 


११) सर्व संबंधीत उमेदवार 


१२) निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


उमेदवारांचे नांव व पत्ता उमेदवारांचे नांव व पत्ता उमेदवारांचे नांव व पत्ता 
१) श्रीमती कोमल विठवनाथ | २) श्री.भारत दयाराम भोईटे 3) श्री.महेंद्र शांतीलाल 
राठोड प्लॉट नं.७, पार्थ फुलपगारे 
प्लॉट नं.एच.आय.जी. ३/४१, | कौ.ऑप.हौ.सोस. मॉडेल घर नं.८८२-ब, गल्ली नं. १३, 
म्हाडा कॉलनी, बाबा पेट्रोल पंपा | कॉलनी, जेलरोड, नाशिक रोड, | जुने धुळे, ता.जि.धुळे 
जवळ, ता.जि.औरंगाबाद नाशिक 
४ श्रीमती दिपाली राजाराम ५) श्रीमती सुवर्णा अविनाश ६) श्री.जयजयराम नामदेव 
पाटील, १४०, गुरूवार पेठ, कुलकर्णी सुर्यवंशी 
माधवनगर, ता.मिरज, जी/१, बी/३ मोहनपार्क, गोदरेज | शारदा दत्ता नगर जिंतूर रोड, 


जि.सांगली, पिन.४१६ ४०६ 


feo रोड, खडकपाडा, 


परभणी, ता. व जि. परभणी- 


मु.पो.ता.कल्याण (प.), जि.ठाणे । ४३१४०१ 
७ श्रीमती उज्वला अण्णासो ८) श्रीमती सीमा अनिलकुमार । ९) श्री.राहुल लक्ष्मणराव 
चौगुले, भोसले कोळेकर 
द्वारा.एस.एस.घाटुळे, सांकेत ८- | जिजामाता प्लॉट नं.१६, भगवान नगर, ग्रामसेवक 


१२३७, पाटील मळा, सांगली | श्रीरामनगर भिगवण रोड, कॉलनीजवळ, बाळेपीर, 
रोड, इचलकरंजी बारामती, ता.बारामती, नगररोड, बीड 

जि.पुणे- ४१३१०२ 
१०) श्री.सलीम इन्सान तडवी ११) श्री.राजकुमार नंदलाल १२) श्री.नितीन Bear 
१५/९० कोटला कॉलनी (आनंद | गुप्ता नरवाडकर, 
नगर), जालना रोड, औरंगाबाद, | फ्लॅट नं.७, करवा मार्केट, ई-१, केदार अपार्टमेंट, जैन 
ता.व जि.औरंगाबाद मच्छीसाथरोड, सराफा, बस्तीजवळ शनिवार पेठ, 


अमरावती, ता.जि.अमरावती - 
पो.स्टे. खोलापुरी गेट-४४४ ६०१ 


ता.मिरज, जि.सांगली, मिरज- 


४१६४१० 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


उमेदवारांचे नांव व पत्ता उमेदवारांचे नांव व पत्ता उमेदवारांचे नांव व पत्ता 
१३) श्री.रविकुमार रामदास १४) श्री.दयाराम सुरेश पाटील । १५) श्रीमती अंजुम अब्दुल्मजीद 
आस्टोनकर २, भूमी-रो-हाऊस, ज्ञानेश्‍वर । मुजावर 
व्दारा रेखा अशोकराव बोबडे, । नगर, योगी पार्कच्यासमोर, प्लॉट नं.४, गिरीचिंतन हौसिंग 


घर नं.२९-बी, शंकर नगर, 
राजापेठ जवळ, अमरावती-४४४ 


६०६ 


पाथर्डी रोड, नासिक 


सोसायटी, गोदोली, विलासपूर 
ग्राम पंचायत, एमआयडीसी, 


सातार-४१५००४ 


१६) श्रीमती रइमी रमेश भागवत 


कोणार्क कॉलनी,कठोरा रोड, 


अमरावती-४४४ ६०४ 


१७ श्री.चंद्रकांत अनिल पाटील 


मु.पो.नगांव, बु.ता.अमळनेर, 


जि.जळगांव-४२५ ४०१ 


१८) श्री.अशोक श्रीरंग सुतार 


संघमित्रनगर, ठाणे-गेवराई, 


ता.गेवराई, जि.बीड-४३११२७ 


१९) श्रीमती सुनिता बजरंगलाल 
शर्मा 


व्दारा भूपेंद्र तिवारी, फ्लॅट 


२०) श्रीमती प्रिती राजाराम 
जगताप 
ई-१/१४/सी-४/, सेक्टर-२, 


नं.३०२, श्रीनाथजी अपार्टमेंट, 
फीलिप्स कॉप्लेक्स, वसई 
(पशिचिम), जि.ठाणे 


नेरुळ, नवी मुंबई-४०० ७०६ 


29) श्री.दत्तात्रय रामकिसन 
काठुले 

घर.नं.६५५, देववाडा, 
मु.पो.किही आडगांव, 


ता.माजलगांव, जि.बीड- 


४२११४२ 


२२ श्री.प्रकाश शालिक्राम 


सपकाळे 


मु.पो.सारोळा, ता.मुक्‍ताईनगर, 


जि.जळगाव 


२३) श्रीमती करुणा गणेडाराव 
महाजन 

मु.कासमपूर ठाणा-पोळीस 
स्टेशन पाथ्रोट, पो.पथ्रोट, 
ता.अचलपूर, जि.अमरावती- 


४४४८०८ 


28) श्रीमती संगिता रामभाऊ 
पवार 
व्दारा प्रवीण एस.दिवारे, 


मालीवाल गॅस गोडाऊन जवळ, 


ज्योती नगर, जठारपेठ, 


ता.जि.अकोला-४४४ ००५ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३५/पोल-१०, 


उमेदवारांचे नांव व पत्ता 


उमेदवारांचे नांव व पत्ता 


उमेदवारांचे नांव व पत्ता 


२५) श्री.शशिकांत रामराव Sere 


७४-ब, जयविइवभारती 


२६) Hh garda भिका राऊत 


२७) श्री.सुधीर रामकृष्ण सपकाळे 


अँट-खुंटविहिर, पोस्ट-सतखांब, 


प्लॉट नं.२, गट नं.५४, शिव 


कॉलनी,जयभवानी हायस्कुल । ता.सुरगणा, जि.नाशिक- कॉलनी, जळगांव-४२५ ००१ 
जवळ, औरंगाबाद ४२२२११ 

२८) श्री.अरुण रामचंद्र मसराम । २९) श्री.सुश्ील मार्तंडराव ३०) श्री.प्रमोद भिकनराव वाघ 
रा.देऊळगांव(बेलगांव), दामोदर कराब रोड, भवानी बागेच्या 


पो.सावरला,ता.ब्रम्हपूरी, 


अशोक नगर, अकोट फाईल, 


पाठीमागे,मु.पो.ता.भडगांव, 


जि.चंद्रपूर आकोट रोड, अकोला जि.जळगांव 

३१) श्री.नितीन नारायण ३२) श्री.नितीन आनंदराव 33) श्री.सचिन देवनाथ गावडे, 
सपकाळे ताडेवाड नविन नवेगाव, शिवाजीनगर, 
उपजिल्हा रुग्णालय, घर क्र.ए-७, शोभानगर पोलीस | aS क्र.२, वियानी कॉन्व्हेंट 
मुक्‍ताईनगर कॉर्टर, हाऊसिंग सोसायटी, शोभानगर, | शाळेमागे, पोस्ट मुडझा, ता.व 
ता.मुक्‍ताईनगर, जि.जळगांव | नांदेड, ता.जि.नांदेड-४३१६०५ । जि.गडचिरोली-४४२ ६०५ 


सध्या हद्द पोळीस ठाणे 


विमानतळ, नाईकनगर, नांदेड- 


४३१६०६ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


